एरो मॉडेलींग तसेच मायक्रोलाईट, ग्लायडींग 
प्रशिक्षण देणेकरीता राष्ट्रीय छात्र सेना, हवाई 
पथक, मुंबई, नागपूर व पुणे कार्यालयास निधी 
वितरीत करण्यास मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्र:- राछासे-२६२२/प्र.क्र.१०६/क्रीयुसे-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- 39 मार्च, २०२३. 
वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दि. १७ एप्रिळ, २०१५ 
२) उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.राछासे/एमॉमायग्लाप्र/२०२२-२३/ 
का-५/२७१५, दि. २४/०६/२०२२ 
प्रस्तावना :- 
शिक्षण संस्थेतील माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यासाठी सन १९४८-४९ 


मध्ये राष्ट्रीय छात्रसेना दलाची देशव्यापी स्वरुपात स्थापना करण्यात आली असून राष्ट्रीय छात्रसेनेची 


तरतूद व रचना करण्याच्या दृष्टीने "राष्ट्रीय छात्रसेना कायदा, १९४८" हा अधिनियम करण्यात आला 


आहे. 


सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता राष्ट्रीय छात्र सेनेसाठी एरो मॉडेलींग तसेच मायक्रोलाईट, 


ग्लायडींगचे प्रशिक्षण देणेकरीता राष्ट्रीय छात्र सेना, हवाई पथक, मुंबई, नागपूर व पुणे येथील 


कार्यालयांच्या ०३ प्रशिक्षणांकरीता एकूण रू. ३९,३६,१४०/- (अक्षरी रूपये एकोणचाळीस लक्ष छत्तीस 


हजार Uhal चाळीस Had) इतका निधी उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
राष्ट्रीय छात्र सेनेसाठी एरो मॉडेलींग तसेच मायक्रोळाईट, ग्लायडींगचे प्रशिक्षण देणेकरीता 


राष्ट्रीय छात्र सेना, हवाई पथक, मुंबई, नागपूर व पुणे येथील खालील ३ कार्यालयांकरीता एकूण 


रू. ३९,३६,१४०/- (अक्षरी रूपये एकोणचाळीस लक्ष छत्तीस हजार एकऱे चाळीस फक्त ) इतक्या 


निधीस प्रशासकीय विभागाच्या मान्यतेने देयके पारित करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२६२२/प्र.क्र.१०६/क्रीयुसे-३, 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव मायक्रोलाईट ग्लायडींग | एरो मॉडेलींग एकूण 
फ्लाईंग प्रशिक्षण 
| १ महाहवाई पथक ., मुंबई | रु.२,४५,२५०/- शि रू .९,१८,८००/- । रु..११,६४,०५०/- 
२ २ महाहवाई पथक ., रु.१०,३१,७७०/- | रू .३,५०,०००/- रु.१३,८१,७७० /- 
नागपूर 
३ ३ महाहवाई पथक ., पुणे | रु.४,२२,०००/- | -- | .९,६८,३२०/-__| रु.१३,९०,३२० /- 
एकूण रु.१६,९९,०२० /- रु..२२,३७,१२०/ | रु.३९,३६,१४०/- 


२. मागणी क्रमांक- ई-३, २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०२, विद्यार्थ्यांसाठी युवक कल्याण कार्यक्रम 
(०१) विद्यार्थ्यांसाठी युवक कल्याण कार्यक्रम (०१)(०१) राष्ट्रीय छात्र सेना (२२०४ ००१६) ( अनिवार्य ) २१ 
पुरवठा व सामुग्री या लेखाशीर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून उक्त खर्च भागविण्यात यावा. उक्त 
रक्‍कम कोषागारातून आहरित करणेकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून संबंधित समादेशक 
अधिकारी, गट मुख्यालय, राष्ट्रीय छात्र सेना यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. तसेच आयुक्त, क्रीडा व 
युवक सेवा, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०३३११३०८१५१५२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, गातात 
D N YA N E S H WA R an See oR MAHARASHTRA, ‘SCHOOL EDUCATION 


5.4.20=190ce31a764c50caee9al 1b81ac560fcOd8Sbb0ebc377f46c4fc004 
Qaae47135, postalCod: 2, st=I 


serialNumber=05AE420767 1 9DOFCESDC8ACF3A44FBA508 1 9DD0D088B25 
A2D0D7CDE0256A48B0, cn=DNYANESHWAR ASARAJI AVHAD 


2023.03.31 13:14:01 +05'30' 


(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई यांचे सचिव, 

) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव 

) मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव 

) मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

५ मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
) सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 

) मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) आयुक्त, HIST व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१० अतिरिक्‍त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
११) महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२६२२/प्र.क्र.१०६/क्रीयुसे-३, 


) महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

१४) विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई/नागपूर/पुणे 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) समादेशक अधिकारी, गट मुख्यालय, राष्ट्रीय छात्र सेना, मुंबई/नागपूर/पुणे 
) अवर सचिव,वित्त विभाग-व्यय-५ व अर्थसंकल्प-८, मंत्रालय, मुंबई 

१८) निवड नस्ती, क्रीयुसे-३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


